सैन्यातील धारातीर्थी पडलेल्या महाराष्ट्रातील 
अधिकारी/जवान यांच्या विधवा/अवलंबितांना तसेच 
अपंगत्व प्राप्त झालेल्या अधिकारी व जवानांना 
आर्थिक मदत देण्याबाबत- अपंगत्व प्राप्त जवान 
कॉन्स्टेबल भोगाडे रामदास भाऊ जि.पालघर. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०२२/ प्र.क्र.७०/का-२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १७/०३/२०२२. 


वाचा 

१) झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक मासैम २०१६/ प्र.क्र. ९२(१/ 

२०१६/२८., दिनांक ३०/११/२०१६ 
२) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.१६०१९/प्रस्ताव/सैकवि-१६/ 
४२२ दिनांक १०/०३/२०२२ 
प्रस्तावना:- 
संदर्भाधिन दिनांक ३०.११.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये युध्दात, युध्दजन्य 

परिस्थितीमध्ये, तसेच देशातील सुरक्षा संबंधी मोहिमेत, चकमकीत / देशाबाहेरील मोहिमेत 
अपंगत्व आलेल्या सैनिकांना दि. १ एप्रिल, २०१६ पासून पुढील ५ वर्षात ती घटना ज्या वर्षात 
घडली आहे, त्याप्रमाणे त्यांच्या अपंगत्वाच्या टक्केवारीनुसार आर्थिक मदत देण्यात येते. 
शासन निर्णय:- 

सैनिक कल्याण विभागाने दिनांक १०/०३/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये संदर्भाधीन शासन 
निर्णयानुसार शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, पुढील तक्त्यात नमूद 
केल्यानुसार अपंगत्व प्राप्त महाराष्ट्र राज्यातील जवानांना आर्थिक मदत देण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे:- 

नाव व पत्ता अपंगत्व प्राप्त दिनांक, मोहिम व 

ठिकाण 
न. १०५२५५४१८ २९ नोव्हेंबर, २०१७ रु. ४,५०,०००/- 
कॉन्स्टेबल सुकमा छत्तीसगड येथील जंगल क्षेत्रामध्ये 
भोगाडे रामदास भाऊ गस्त घालताना माओवाद्यांनी लावलेल्या 


समुह केंद्र, केंद्रिय रिजर्व आय.ई.डी. विस्पोटावर पाय पडल्याने 
पोलीस बल (CRPF), गंभीर जखमी 
तळेगाव दाभाडे, पुणे- 
४१० ५०६. 


एकूण रक्‍कम रू. ४,५०,०००/- 


२. अपंगत्व प्राप्त जवान कॉन्स्टेबळ भोगाडे रामदास भाऊ यांना देय रु. ४,५०,०००/- 


(रुपये चार लाख पन्नास हजार फक्त) अर्थिक मदतीपैकी २० % म्हणजे रु. ९०,०००/- 
(रुपये नव्वद हजार फक्त) शासकीय अनुदानातून तर उर्वरित ८० % रक्कम म्हणजे 
रु. ३,६०,०००/- (रुपये एक लाख साठ हजार Had) मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल ) निधीतून 


शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०२२/ प्र. क्र.७०/२८ 
घेण्यात आलेल्या व राष्ट्रीयकृत sha गुंतविण्यात आलेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात 
यावी. 
3. वरील परिच्छेद क्र. 2 मध्ये नमूद शासन अनुदानातून द्यावयाच्या रक्‍्कमेपोटी होणारा 
खर्च ९०,०००/- (रुपये नव्वद हजार फक्त) हा मागणी क्र. ए-५ लेखाशीर्ष " २२३५ सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२- सामाजिक सुरक्षा 
योजनेखाली निवृत्तीवेतने, (००)(०४) देशांतर्गत सुक्षासंबंधी मोहिमेत-चकमकीत धारातीर्थी 
पडलेल्या जवानांच्या विधवांना/अवलंबितांना तसेच अपंगत्व प्राप्त जवानांना आर्थिक मदत 
(२२३५ २६०८) ५० - इतर खर्च " या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरीता 
मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
४. प्रस्तुत प्रकरणी 'आहरण व संवितरण अधिकारी', म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण 
अधिकारी, ठाणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर आर्थिक मदत ECS द्वारे देण्यात यावी 
व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा. 
५. Br anes निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य 
प्रशासन विभाग, दिनांक ३०.११.२०१६ मधील मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥१५9॥॥.90५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१७१२२६४२०५०७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Shivaji gulabrao gore 


(शिवाजी गोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१.महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
२.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
३.महाळेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेख) महाराष्ट्र, मुंबई-३२ 
४.कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५, 
५.जिल्हाधिकारी, ठाणे, 
६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, 
७.संचाळक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 
८.जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी ठाणे, 
९.सह संचालक,लेखा व कोषागार,संगणक कक्ष,५वा मजला,नवीन प्रशासन 
भवन,मुंबई-३२, 
१०. कॉन्स्टेबल भोगाडे रामदास भाऊ समुह केंद्र, केंद्रिय रिजर्व पोलीस बळ 
(CRPF), तळेगाव दाभाडे, पुणे-४१० ५०६ 
११.निवड नस्ती (२ प्रती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


